आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित ८७६ 
अस्थायी व २३० अतिरिक्‍त पदांना सन 2029-22 व 
सन २०२२-२३ या वर्षी दि.०१/०३/२०२२ ते 
३१/०८/२०२२ पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- २४ मार्च २०२२ 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४२०/प्र.क्र.५१/पदुम ९, दि.२६/०८/२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./ दि.२२/०२/२०२२. 
3) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२१-२२/७२२, दि.०३/०२/२०२२. 
प्रस्तावना: 
आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली 
आहे. सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या 
अखत्यारीतील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ८७६ अस्थायी पदे व २३९ 
अतिरिक्त पदे दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये ८७६ 
अस्थायी पदांना व २३० अतिरिक्त पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व 
कर्मचारी वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण ८७६ अस्थायी पदे व २३० अतिरिक्त पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व अतिरिक्‍त पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये 
स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 

१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 

२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व 
एकूण पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती 
शासनास सादर करुन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आव्यक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


| अस्थायी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात 


यावे. समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 


. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०२१-२२ व २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर 


तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क./ 


दि.२२/०२/२०२२, अन्वये प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 


उपलब्ध असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३२४१५३२०१९६०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत :- विवरणपत्र “अ 


aguji 
i, C= IN, S= 
tra, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
= AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT 
Date: 2022.03.24 15:34:02 +05'30' 


. . + Digitally signe १७1818 Niwrutti Bhi 
Marale Niwrutti Bhaguji 22% tsetwurisnaau.c 
OU 


( FAT ARTO ) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ 

) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई 

) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई 

) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्वी मुंबई.५१. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 

) सर्व शासकीय दूध योजना, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 

सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

व्यवस्थापक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 

जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 

कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

निवड नस्ती. 


११ 


१८ 
१९ 
२० 
२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


(शासन निर्णय क्र.दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६, दि.२४/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ 
या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२२ : 


पर्यत पदांना मंजूरी bet aca 
कार्यालय/योजनेचे नांव पर्यंत मजू 
आवर्यक पदे 


प PT 2 
शासकोय दूध योजना, अहमदनगर व शित. केंद्र, ब्राम्हणवाडा, 
वचि तिसगांव, अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण. Ce (oe) 
॥ “० ७ 
झा. दू.यो. धुळे व शासकीय शित.केंद्र,तळोदा,नंदूरबार व साक्री. शिक्ताकिक 
Ce [सल्मेगकवनेनक- स्त्र [१-१ 
५ | शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय Bra. केंद्र, चांदवड eb ee ला 
aed पलक सकमत केर तग haa [oe fe fe] 


शा. दू.यो. औरंगाबाद व शित.केंद्र, HAS, जालना, वेजापूर 
सिल्लोड 


शा. दू.यो. उदगीर व शित.केंद्र,उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, 
निलंगा 
झा. दू.यो. नांदुरा व शित. केंद्र, मातोळी, चिखली, खामगांव 


१३ | झासकीय दूध योजना, अकोला व शासकीय शित.केंद्र, वाशिम | १८ | २ | १८ | २ 
| | शा. दू.यो. अमरावती व शितकरण केंद्र, परतवाडा, मोर्शी ae ae 2. 


AAPA दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण केद्र, पुसद 
मारेगांव 


शा. दू.यो. गोंदिया व शित. केद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, ae ge 
सातगांव 

शासकोय दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केद्र, नागभिड, 

कन्हेरी 3, ह, 


शासकीय दूध योजना, वर्धा व शासकीय शितकरण केंद्र, मनसर 1 - | १७ | - | 


१९ | शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, जत, शिराळा ४९ | ४ | ४९ | ® 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


शासकीय दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, इंदुरी 
(मावळ) 
शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केंद्र, 


२० 


शा. दू.यो. सोलापूर व शितकरण केंद्र, बार्शी, अकलूज, सांगोला 


शा दू.यो सातारा व शितकरण केंद्र, वडूज, पारगांव, फलटण 


डी 10 5 ह| 3 (5 अ 


शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण केंद्र, सडवली 
लांजा 


IG की क ह्या क वाड्या 
शासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र. कोलगांव ८ | - fe] - | 
हट घत वाचा 
To 
० 
a र 


प्राचार्य, दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका 
अभ्यासक्रम, दापचरी 


Lees 
eo = es 


बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 
आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 


क |. 

आयुक्त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी ३५७ | - | ३५ | - | 

ल व्लकसन्कक्ककल pw pe स्तक 

ह्यो ८ ८ 52 ee ४ या 
> 


प्राचार्य,पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव, मुंबई. 


एकूण - ८७६ २३९ । ८७६ २३० 
Marale Niwrutti Bn र. “i ale Nort aah 6 MAHARASHTRA, 
Bhaguji 516000 00 = os 
(नि.भा. मराळे) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


